राज्य पोलीस दलातील ४५ वर्ष व 
त्या वयावरील अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वर्ष २०१७-१८ मध्ये वैद्यकीय 
तपासणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पोकुआ-०६१७/प्र.क्र.३४८/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक- २७.०६.२०१७ 


संदर्भ- संचालक, आरोग्य सेवा यांचे पत्र क्रमांक-संआसे/टे-५/कक्ष-३/ पो. अधि. कर्मचारी/ 
वै.तपासणी/0९१०-१२/२०१६-१७, दिनांक २०/६/२०१७. 


प्रस्तावना :- 

राज्य पोलीस दलामध्ये ४५ वर्षे वयावरील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी (भापोसे वगळून) 
एकूण संख्या साधारणपणे ६०,००० इतकी आहे. पोलीसांची कर्तव्य, जबाबदारी व 
त्यांचेवरील ताण, ह्या बाबी विचारात घेऊन यापूर्वी काही कर्मचा-यांची CSR च्या माध्यमातून 
वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. राज्य पोलीस दलातील ४५ वर्षे वयावरील पोलीस 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची गरज व आवश्‍यकता आहे. वर्ष २०१७- 
१८ मध्ये राज्य पोळीस दलातील ४५ वर्षे वयावरील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची 
शासकीय रुग्णालयातून वैद्यकीय तपासणी करुन घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य पोलीस दलातील ४५ वर्षे अथवा त्यावरील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी (भापोसे 
संवर्ग वगळून) अधिकारी/कर्मचारी यांची वैद्यकीय तपासणी शासकीय रुग्णालयातून करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर वैद्यकीय तपासणीमध्ये खालील वैद्यकीय तपासण्यांचा समावेश असेल. 


सखोल वैद्यकीय तपासणी (उंची, वजन इत्यादींसह) 
रक्‍त तपासणी (Complete Blood Count - CBC) 
रक्‍त शार्करा प्रमाण (Random Blood Sugar-RBS) 
लिपीड प्रोफाईल चाचण्या (Lipid Profile-Tests) 


9) 
) 
) 
) 
) यकृत चाचण्या ( Liver Function-Tests) 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


Lx 


किडनीबाबत चाचण्या (Renal Fanction-Tests) 

मौखिक आजार तपासणी (Oral Health Checkup) 

नेत्र तपासणी (Eye Examination) 

रक्‍तदाब TURAU Blood Pressure) 

qo) ब्रॉकायटीसच्या रुग्णांसाठी छातीचा एक्सरे (X-ray Chest for Patients with 
branchitis) 

११) मधुमेह व रक्‍तदाब रुग्णांसाठी ई.सी.जी. तपासणी (Electrocardiogram E.C.G. 

for Patients with Diabetes & Hypertension) 


SG & 


won 


शासन निर्णय क्रमांकः पोकुआ-०६१७/प्र.क्र.३४८/पोल-७ 


३. वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्चाची मर्यादा प्रत्येकी रु. ५००/- एवढे राहिल. 
४. पोलीस दलातील सर्व घटक प्रमुखांनी जिल्हा शाल्य-चिकिस्तक, आरोग्य विभाग, 
यांचेशी समन्वय ठेवून दिनांक १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत वैद्यकिय तपासणी कार्यक्रम 
तत्पर करुन त्याची अंमलबजावणी करावी. यासंदर्भात पोळीस महासंचाळक व संचालक, 
आरोग्य सेवा यांनी स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित कराव्यात 
५. यावरील खर्च संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी उपलब्ध 
असलेल्या वर्ष २०१७-१८ च्या अनुदानातून व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. आदेश दिनांक१ जुले २०१७ पासून लागू करण्यात येत आहेत. 
७. हे आदेश संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
an हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०६२७१५२६४७२१२९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by V. M. Bhat 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

e e h a 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725 
ca46fb2671d1da08208cfdd6677facOafd6 
bf2, cn=V. M. Bhat 


Date: 2017.06.27 15:23:13 +05'30' 


(व्यं. मा. भट) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री(गृह) ग्रामिण/शाहरे, यांचे खाजगी सचिव, 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/विधान परिषद, 
प्रधान सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, 


) 
) 
) 
) 
) पोलीस महासंचालक, HERTS राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


mm ££ CK WwW A 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी,मुंबई. 
विशेष पोलिस महानिरिक्षक/पोलीस महानिरक्षक, 

सर्व पोलीस घटक प्रमुख 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई-एक. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र एक, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र दोन,नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र दोन,नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (पोल-७. 


“०? (२ S&S 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४5 
94 
१६ 
१७ 
qc 
१९ 


we ह क ee The TI LLC a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


